सन २०१८-१९ मधील लेखाशिर्ष ३०५४ 
२७२२ अंतर्गत आदिवासी उपयोजना 
क्षेत्राबाहेरील रस्ते व पुल बांधकामाची कामे 
रद्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः-जिरस्ते २०१८/प्र.क्र. २४७/का.५ 
आदिवासी विकास विभाग, हुतात्मा चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: १५ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा :- 
१ आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.टिएसपी-२००३/प्र.क्र.१०१/का-६, 
दि.२६/०७/२००४ 
२) वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.३/अर्थ-१९/१७ दि.०१/०२/२०१७ अनुसार प्राप्त झालेले 
अभिप्राय. 
३) सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे दि.२६/५/२०१७ चे अभिप्राय. 
४) कार्यकारी अभियंता (इवद),विभाग क्र.२,जिल्हा परिषद नाशिक यांचे दि.२६/१०/२०१८ चे पत्र 


प्रस्तावना:- 


आदिवासी विकास विभागामार्फत,आदिवासी उपयोजनेंतर्गत रस्ते व पूळ, या योजनेच्या लेखाशिर्ष 
३०५४ २७२२ अंतर्गत संबधित जिल्हा परिषदेद्वारा आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील रस्ते व पुलांची कामे 
हाती घेण्यात येतात. 

सन २०१८-१९ च्या च्या अर्थसकल्पीय अधिवेशनात लेखाशिर्ष ३०५४ २७२२ अंतर्गत रस्ते व पुलांची 
एकूण ११८८५.४८ लक्षची एकूण ६७२ कामे अर्थसंकल्पीय निवेदने ( नविन बाब ) मध्ये समाविष्ठ करण्यात 
आली होती. सदर कामे ही आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील आहे किंवा कसे याबाबत संबधित प्रकल्प 
अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांचेकडून अहवाल मागविण्यात आला होता. सदर प्राप्त 
अहवालानुसार आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील एकूण ६२ रस्ते व पुलांची कामे तसेच वाचा मधील अनु 
क्र.४ अनुसार जिल्हा परिषद,नाशिक यांचेकडून रद्द करण्यासाठी प्रस्तावित केळेळी ५ कामे व नाशिक 
जिल्ह्यातील द्विरुक्ती झालेली २ कामे अशी एकूण ६९ रस्ते व पुलांची कामे रद्द करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः जिरस्ते २०१८/प्र.क्र. २४७/का.५ 


शासन निर्णय :- 


सन २०१८-१९ च्या अर्थसकल्पीय अधिवेशनात लेखाशिर्ष ३०५४ २७२२ अंतर्गत अर्थसंकल्पीय 
निवेदने ( नवीन बाब) सन २०१८-१९ मध्ये समाविष्ठ करण्यात आलेल्या रस्ते व पुलांच्या कामांपैकी सोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्रातील एकूण ६९ (एकोणसत्तर ) रस्ते व पुलांची एकूण ९२६.९९ लक्ष ( अक्षरी रु. 
नऊडो सव्वीस लक्ष नव्वाण्णव हजार फक्त ) किंमतीची कामे va करण्यात येत आहेत. 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०१९०२१५१४४९५९५६२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


. कि Digitally signed by Satish Vithalrao Kove 
S at is h V | t h a | FAO ON: CN= Satish Vithalrao Kove, C = IN, S 
= Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Tribal Development 


Kov e Department 


Date: 2019.02.15 14:54:55 +05'30' 


(सतीश कोवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन,मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स.मंत्राळय,मुंबई 

३. मा. मंत्री,आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव.मंत्रालय,मुंबई. 

४. मा. राज्यमंत्री,आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद 

६. मा. विधानसभा / विधान परिषद, सदस्य सर्व 

७. मुख्य सचिव,यांचे उप सचिव,मंत्राळय,मुंबई 

८. अ.मु.स./प्र.स./सचिव,विभाग सर्व ,मंत्रालय मुंबई. 

९. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 

१०.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा ) 

११.महाळलेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा ) 

१२.प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नाशिक, कळवण, डहाणू, जव्हार, 
शहापूर, यावल, धुळे ,तळोदा व नंदूरबार 

१३.मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद,पालघर,नाशिक, ठाणे,धुळे,नंदूरबार व जळगाव 

१४.सर्व नियंत्रक अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.निवडनस्ती कार्यासन ०५. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिरस्ते २०१८/प्र.क्र. २४७/का.५ 


विवरणपत्र 
पालघर 
अ.क्र. बांधकामाचे नांव प्र.मा.किंमत (रु.हजारात) शरा 
F माहिम साखरेपाडा अंतर्गत रस्ता तयार करणे व आदिवासी 
000,00 
ता.जि.पाळघर उपयोजना 
दापोली एस टी स्टॅंड ते स्मशानभूमी रस्ता तयार करणे क्षेत्राबाहेरील 
२ २०००.०० कामे 
ता.जि.पालघर का 
२ एकुण पालघर जिल्हा ४०००.०० 


Satish Vithalrao 
Kove 


Digitally signed by Satish Vithalrao Kove 

DN: CN = Satish Vithalrao Kove, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = Tribal Development Department 

Date: 2019.02.15 14:55:12 +05'30' 


(acftat कोवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिरस्ते २०१८/प्र.क्र. २४७/का.५ 


विवरण पत्र 
नाशिक 
अ.क्र बांधकामाचे नाव प्र.मा.किंमत (रु.हजारात) 
१ । वरवंडी ते दत्तनगर ग्रा.मा.१७ रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळवण २०००.०० 
a anon ae alee क्षेत्रीय 
२ | वाखारीते देवळेवाडी ग्रा.मा.८ रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळवण २०००.०० कार्यालयाकडून 
न कार्यालयाकडून 
३ | वाजगांवते वडाळा ग्रा.मा.१ रस्त्याची सुधारणा करणे ता.कळवण २०००.०० रद्द 
४ | खर्ड (वा) येथे आदिवासी वस्तीत स्लंबड्रेन बांधणे ता.कळवण २०००.०० करण्यासाठी 
५ | भिलवाड येथे आदिवासी वस्तीत स्लंबड्रेन बांधणे ता.कळवण २०००.०० शिश 
६ । प्रजिमा ४७ कोणुर्ली रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रा मा ६४ ता दिंडोरी १५००.०० कामांची 
७ ।रामा३ ते खतवड आंबेदिंडोरी रस्त्याची सुधारणा करणे इजिमा ५९ वता व्दिरुक्ती 
ता दिंडोरी त झाल्याने रद्द 
बोरस्तेवाडी दिंडोरी रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रा मा १९२ ता.दिंडोरी २५००.०० 
माळेगांव ते रोहिले अजिमा रस्ता सुधारणा करणे कि मी ०/०० ते 
त्रयंबके १५००.०० 
१/५०० इजिमा.५१ ता.त्रयंबकेश्वर 
१० | जोपुळ ते जऊळके वणी धामणवाडी रस्ता सुधारणा करणे ग्रामा किमी ie 
दिंडोरी 00,00 
०/०० ते १/०० ता. : 
११ ।रामा२८ते कासारबारी ते राज्य हदद रस्ता ग्रा मा १४८ सुधारणा ठव 
त्रयंबके. 00,00 
करणे ग्रा मा १७४ किमी ०/८०० ते Yoo ता श्वर 
१२ | पिंपरखेड ते खेडले रस्ता सुधारणा करणे ग्रा मा कि मी ०/०० ते १/०० ह 
दिंडो 00,00 आदिवासी 
ता दिंडोरी $ कय जी 
परखड उपयोजना 
१३ | प्रजिमा ६ ते पिंपरखेड रस्ता सुधारणा करणे ग्रा मा किमी ०/००ते न क्षेत्राबाहेरील 
दिंडोरी 00,00 
१/०० ता दिंडोरी ; ae 
१४ | पिंपरखेड ते आश्रमशाळा पिंपरखेड रस्ता सुधारणा करणेग्रामा किमी is 
दिंडोरी 00,00 
०/०० ते १/०० ता दिंडोरी 
१५ | पिंपळगांव धुम ते प्रजिमा ४३ रस्ता सुधारणा करणे ग्रा मा किमी ०/०० व 
दिंडोरी 00,00 
ते १/०० ता दिंडोरी र 
१६ | वाघदेव फाटा ते SHAH रस्ता सुधारणा करणे ग्रा मा किमी ०/००ते 
दिंडो व, १५००.०० 
१/०० ता दिंडोरी 
१७ | गणोरवाडी ते इजिमा १९७ रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रा मा १८ ता 
दिंडोरी १५००.०० 


Satish Vithalrao 


Kove 


Digitally signed by Satish Vithalrao Kove 

IN: CN = Satish Vithalrao Kove, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = Tribal Development Department 

Date: 2019.02.15 14:55:28 +05'30" 


iw} 


(acter कोवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिरस्ते २०१८/प्र.क्र. २४७/का.५ 


विवरण पत्र 
अ.क्र. बांधकामाचे नाव प्र.मा.किमत (रु.हजारात) शेरा 
१८ | लोखंडीवाडी ते पालखेड SH रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रा मा २८८ ता 
दिंडोरी १५००.०० 
दिंडोरी 
१९ | शिंदेवाडी ते पालखेड रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रा मा १६४ ता.दिंडोरी १५००.०० 
२० | गायकवाडवाडी पालखेड जोड रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रा मा १२७ आदिवासी 
दिंडोरी १५००.०० उपयोजना _ 
ता. उपयोजना 
२१ | झंझाळे गांवाअंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे १०००.०० क्षेत्राबाहेरील 
२२ | आमोडे गांवाअंतर्गत रस्ता काक्रीटीकरण करणे १०००.०० कामे 
२३ । आमोडे नदीलगत संरक्षक भिंत बांधणे १०००.०० 
२४ । प्रजिमा-२ ते ठाकरे गिते वस्ती उमराळे रस्त्यावर मोरी बांधणे see 
(ग्रामा.३३५) ता.दिंडोरी j 
२४ एकुण नाशिक जिल्हा ३६७९९.०० 


Digitally signed by Satish Vithalrao Kove 


Satish Vithalrao ०१८५७ 0५१ 
Kove 


Maharashtra, OU = Tribal Development 
Department 
Date: 2019.02.15 14:55:42 +05'30' 


(achat कोवे) 


कार्यासन SIN, ASRS शासन 


ISS 
Cc 


८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिरस्ते २०१८/प्र.क्र. २४७/का.५ 


विवरण पत्र 
ठाणे 

अ.क्र. बांधकामाचे नाव प्र.मा.किंमत (रु.हजारात) 
१ | नांदगाव जोडरस्ता तयार करणे ता.मुरबाड १०००.०० 

२ | Sided जोडरस्ता तयार करणे ता.मुरबाड वतत 

३ | खांडपे जोडरस्ता तयार करणे ता.मुरबाड १०००.०० 

४ | केदुर्ली जोडरस्ता तयार करणे ता.मुरबाड १०००.०० 

५ | म्हाडस जोडरस्ता तयार करणे ता.मुरबाड 4000.00 

६ । भूवनपाडा जोडरस्ता तयार करणे ता.मुरबाड 4000.00 

७ | लहुचीवाडी जोडरस्ता तयार करणे ता.मुरबाड वेढंठळ ठे 

८ | नढई शीरोज्लीपाडा जोडरस्ता तयार करणे ता.मुरबाड वनात 

९ | टेंभरे जोडरस्ता तयार करणे ता.मुरबाड १०००.०० 

१० | हिरेघर असोसे जोडरस्ता तयार करणे ता.मुरबाड ततर 

११ | शीरगांव वाघीवली जोडरस्ता तयार करणे ता.मुरबाड टा आदिवासी उपयोजना 
१२ | पाटगांव जोडरस्ता तयार करणे ता.मुरबाड १०60 aisles 
१३ | शीळंदवाडी जोडरस्ता तयार करणे ता.मुरबाड तात 

१४ | मुळयाचापाडा जोडरस्ता तयार करणे ता.मुरबाड तहत त 

१५ | गवाळी जोडरस्ता तयार करणे ता.मुरबाड वह त 

१६ | डोंगरन्हावे जोडरस्ता तयार करणे ता.मुरबाड चेठे००.ठळ 

१७ । आगाशी जोडरस्ता तयार करणे ता.मुरबाड वठ र 

१८ । कोलठाण ठाकरेनगर जोडरस्ता तयार करणे ता.मुरबाड वाह 

१९ । वडवली जोडरस्ता तयार करणे ता.मुरबाड १०००.०० 

२० । कोकाटयाचीवाडी सासणे जोडरस्ता तयार करणे sence 

ता.मुरबाड 
२१ | वाघीवली घागुर्ली जोडरस्ता तयार करणे ता.मुरबाड वठेवळत 


Digitally signed by Satish Vithalrao Kove 


| | DN: CN = Satish Vithalrao Kove, C = IN, S = 
S ati 5 h V ith al rao 1:00. ककी 


Kove 


Maharashtra, OU = Tribal Development 
Department 
Date: 2019.02.15 14:55:59 +05'30' 


(सतीश कोवे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिरस्ते २०१८/प्र.क्र. २४७/का.५ 


विवरण पत्र 
अ.क्र. बांधकामाचे नाव प्र.मा.किमत (रु.हजारात) शेरा 
२२ | आंबेगाव घागुर्ली जोडरस्ता तयार करणे ता.मुरबाड १०००.०० 
२३ | धानकी जोडरस्ता तयार करणे ता.मुरबाड १०००.०० 
२४ | उंबरवेढे जोडरस्ता तयार करणे ता.मुरबाड तगत तत 
२५ । फणसोली जोडरस्ता तयार करणे ता.मुरबाड ee 
२६ | देवराळवाडी जोडरस्ता तयार करणे ता.मुरबाड १०००.०० 
२७ | सुकाळवाडी जोडरस्ता तयार करणे ता.मुरबाड १०००.०० 
२८ | देवपे लोहारपाडा जोडरस्ता तयार करणे ता.मुरबाड १०००.०० 
२९ । देवगांव जोडरस्ता तयार करणे ता.मुरबाड १०००.०० 
३० | वांजळे कातकारीवाडी जोडरस्ता तयार करणे ता.मुरबाड व०5.०० 
३१ | किशोर जोडरस्ता तयार करणे ता.मुरबाड १०००.०० 
३२ | वाघिवलीपाडा जोडरस्ता तयार करणे ता.मुरबाड १०००.०० 
३३ | उंबरपाडा जोडरस्ता तयार करणे ता.मुरबाड १०००.०० 
३४ | नागांव जोडरस्ता तयार करणे ता.मुरबाड १०००.०० आदिवासी 
३५ | चाणे स्टॉप ते गावअंतर्गत रस्ता तयार करणे ता.भिवंडी, उपयोजना 
Hore. 2000,00 क्षेत्राबाहेरील कामे 
३६ । कशिवली गाव ते नदिकडे जाणारा रस्ता तयार करणे 
ता.भिवंडी, जि.ठाणे. त 
३७ । वारेट मोहन जाधव यांचे घर ते मान रस्ता तयार करणे 
ता.भिवंडी, जि.ठाणे. या 
३८ र्यानगर भेडीचापाडा रस्ता तयार करणे ता.भिवंडी, 
जि.ठाणे. का 
३९ | चाणे प्रकाश पाटील यांचे घर ते वेताळाचा माळ रस्ता तयार 
करणे ता.भिवंडी, जि.ठाणे. ग 
go | बासे आदिवासी वस्ती रस्ता तयार करणे ता.भिवंडी, 
२०००.०० 
जि.ठाणे. 
४१ | कुंभार शीव म्हात्रेपाडा रस्ता तयार करणे ता.भिवंडी, or 
जि.ठाणे. 
४२ | आवळे- कुंभारवडी नदिकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे बांधकाम 
करणे ता.भिवंडी, जि.ठाणे. oe 
४२ एकुण ठाणे जिल्हा ५००००.०० 


Digitally signed by Satish Vithalrao Kove 


1 1 DN: CN = Satish Vithalrao Kove, C = IN, S = 
Sat I 5 h V I t h a | rao Maharashtra, 0 = Government Of 


Kove 


Maharashtra, OU = Tribal Development 
Department 
Date: 2019.02.15 14:56:14 +05'30' 


(सतीश कोवे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिरस्ते २०१८/प्र.क्र. २४७/का.५ 


विवरण पत्र 
जळगांव 
अ.क्र बांधकामाचे नाव प्र.मा.किंमत (रु.हजारात) शेरा 
१ प्रजिमा १२ चुंचाळे ते गायरान रस्ता बांधकाम करणे eee 
कि मी ४/०० ते ५/५०० ग्रा मा १३ ता.यावल १९००.०० ला व्याली जप्त लता 
क्षेत्राबाहेरील काम 
1 १_| एकुण जळगांव जिल्हा १९००.०० 
६९ एकत्रित एकुण ९२६९९.०० 


Digitally signed by Satish Vithalrao Kove 


5 atis h Vit h al rao DN: CN = Satish Vithalrao Kove, C = IN, S = 


Kove 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = Tribal Development Department 
Date: 2019.02.15 14:56:36 +05'30' 


(achat कोवे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


